शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता नवीन 
महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या शासन आदेशात 
दुरुस्ती करणेबाबत...(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. |ताघ)-२९०१०(१०/११/२०२३-॥॥ना-(-€-४) 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- १) शासन Beat, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. मान्यता- 
२०२३/प्र.क्र. ५३/मशि-४, दि. १५.०६.२०२३. 
२) कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांचे पत्र संदर्भ क्र. 
सीए/१४४४, दिनांक ०६.०७.२०२३ 


शुद्धीपत्रक: संदर्भ क्र. १ येथील शासन आदेशान्वये विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार नवीन 
महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तथापि, सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ, पुणे या विद्यापीठाने संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये अर्हम इन्स्टिट्युट ऑफ 
इन्फॉरमेशन सिक्युरिटी (ए.आय.आय.आय.एस.), कॅम्प, पुणे कॅन्टॉन्मेंट हद्द, पुणे, जि. पुणे या 
नवीन महाविद्यालयास मान्यता देण्यात आलेल्या आदेशातील महाविद्यालयाच्या नावात 
दुरूस्ती करून मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. त्याअनुषंगाने उपलब्ध कागदपत्रांप्रमाणे 
विद्यापीठाची शिफारस व कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार संबंधित 
विद्यापीठाने केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सुधारणा करणे आवश्‍यक असल्याने खाळील 
विवरणपत्रात नमूद दुरूस्ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश दिनाकं १५.०६.२०२३ मध्ये प्रस्तावित दुरूस्ती 


अ. । संस्था/महाविद्यालयाचे | अंतिम शासन प्रस्तावित दुरुस्ती 
क्र. नाव मान्यता आदेशातील 
उल्लेख 
a | 2. २८... त. | प. 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
| . | अर्हम इंटरनेशनल अंतिम sen इन्स्टिट्युट | अर्हम इंटरनॅशनल 
इन्स्टिट्युट ऑफ मान्यता ऑफ इन्फॉरमेशन | इन्स्टिट्युट ऑफ 
इन्फॉरमेहान सिक्युरीटी सिक्युरीटी SRA सिक्युरीटी 
(ए.आय.आय.आय.एस.) (ए.आय.आय.आय. | (ए.आय.आय.आय.एस.) 
कॅम्प, पुणे कॅन्टॉन्मेंट एस.) कॅम्प, पुणे । कॅम्प, पुणे कॅन्टॉन्मेंट 
हद्द, पुणे, जि. पुणे कॅन्टॉन्मेंट हद्द, =| हद्द, पुणे, जि. पुणे 
पुणे, जि. पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पा0)-२९०१०(१०/११/२०२३-॥॥-ा-(-₹-४) 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥9५9॥[॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०९१४१३१६००९४०८ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fabb29d28cdbcbe5c9eed052cb38b8cb567068a0090: 
237f095c6e50a52a6cf5, postalCode=400032, st=Maharasht 


MANDE SESAME ASHOCSHANEE 
(अशोक शां. मांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे. 
३. कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 
४. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
५. निवडनस्ती (मरि-४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


